तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या संनियंत्रण व 
अंमलबजावणीसाठी निर्माण करण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पुढे चालु ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१३/प्र.क्र.५८/का.१४४४ 


वाचा :- 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १६मार्च, २०१८. 


१)शासन निर्णय क्रमांकः इपीडी-१०१०/प्र.क्र.3१२/का.१४२१ दि. १४.१२.२०१० 


Qa निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०११/प्र.क्र.९७/का.१४४४ दि. ०४.०१.२०१२ 


) 
) 
३)शासन आदेडा क्रमांकः तिक्षेवि-२०१३/प्र.क्र.५८/का.१४४४ दि. 94.03.2090. 
४ शासन आदेशा क्रमांकः तिक्षेवि-२०१३/प्र.क्र.५८/का.१४४४ दि. १९.१.२०१८ 


शासन निर्णय :- 


तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विकास आराखड्यातील कामांचे 
सनियंत्रण व अंमलबजावणी यासाठी अर्थ व सांख्यिकी संचाळनाळलयाच्या आस्थापनेवर संबंधित 


विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या खाळील ९ अस्थायी पदांना 


संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि. १९ जानेवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


सदरहू ९ अस्थायी पदांना, दिनांक १ मार्च, २०१८ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे 


योजनेचे नाव कार्यालयाचे नाव | पदनाम व वेतनश्रेणी पदसंख्या 
श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी,भंडारा विभागीय विशेष कार्य अधिकारी az 
SPR AAR, पाळखीतळ मार्ग | आयुक्त, पुणे । (रु.१५६००-३९१००-ँग्रेड पे रु.६६००) 
विकास आराखडा, संशोधन सहायक | 
(रु.९३००-३४८००--ग्रेड पे रु.४३००) 
लिपिक-टंकलेखक aa 
(B.4200-202004+YS पे रु.१९००) 
श्रीगजानन महाराज समाधी  । विभागीय विशेष कार्य अधिकारी २ 
शताब्दी महोत्सव शेगाव विकास | आयुक्त, (रु.१५६००-३९१००--ग्रेड पे रु.५४००) 
आराखडा आणि राष्ट्रसंत अमरावती संशोधन सहायक 2 
तुकडोजी महाराज श्रीक्षेत्र (रु.९३००-३४८००-ँग्रेड पे रु.४३००) 
मोझरी, जिल्हा अमरावती, लिपिक-टंकलेखक २ 
विकास आराखडा (रु.५२००-२०२००-ग्रेड पे रु.१९००) 
एकूण पदे ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१३/प्र.क्र.५८/का.१४४४ 


उपरोक्त पदांच्या वेतन व भत्यांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. ओ-८, ३४५२, पर्यटन, ०१, 
पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१, पर्यटन केंद्रे, या लेखाशिर्षाखालील संबंधित उपशिर्षांतर्गत 
खर्ची टाकून, सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाच्या (०१) वेतन, या उद्दीष्टाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ५ मार्च, 
२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक के ताक 209203989938 926098 असा आहे . ol आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Maya Roo p ९९ ec overienen चिडवत R00 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6feaef8191e4a5cf83f3409f76214c1 bbb386df214 


Vasudeo pac ere ta 
(मा रु. वासुदेव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे /अमरावती विभाग 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/अमरावती 
५) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत,वांद्रे (पूर्व ),मुंबई-५१ 
६) वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क, मंत्रालय,मुंबई 

७) नियोजन विभाग-का-१४२४/का-१४२१/का-१४२७ मंत्रालय,मुंबई 

८) निवड नस्ती, का.१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


